Teste जाणत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३२३४४ Email ID : desk14gad-mh@gov.in 
क्रमांक: प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४ दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२१. 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय:- संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
कार्यालयातील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” व व्यवस्थापक (कलागारे) ही पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ- शासन समक्रमांक दि.३०.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 
महोदय/ महोदया, 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
कार्यालयातील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७,७००-२,०८,७००/-) हे पद 
मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत इच्छूकता मागविण्यात आली होती. मात्र सदर 
पदासाठी अदयापही इच्छूकता किंवा कोणीही अधिकारी इच्छूक नसल्यास विभागाकडून निरंक अशी माहिती 
प्राप्त झालेली नाही. 
२. तरी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ कार्यालयातील “मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७,७००-२,०८,७००/-) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतची 
मुदत वाढविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय (कलागरे)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७,७००-२,०८,७००/-) हे पद देखील 
मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी 
इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे, त्यांचे मागीळ पाच वर्षांच्या गोपनीय 
अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, 


पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे 


झासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.९९/का.१४ 
दि.३०.११.२०२१ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील अशा रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी 
इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११२६१०२४५८२६०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Gaj himrao Gurav 
a 


Gajanan नली 


partment, postalCode=400032, 
2.5.4,20=8a5b973b07 


'95ae988a7c005050f9180a8021798a 
Scled41ada8a72725a47b4f0, 


Bhimraod (५१५ ४५५७५५ कात 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.९९/का.१४ 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | 40/44 व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती =a पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते विकावा तं Pisa 
दिनांकापर्यंत । ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ ।मागील प्रतिनियुकक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून 3३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
1 संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
| q | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


